राष्ट्रीय युवा दिन व राष्ट्रीय युवा सप्ताह 
साजरा करणेकरीता निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवियो-२०२२/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 

तारीख : ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 

वाचा:- 
१) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. रायुदि-१०९८/ 

प्र.क्र.१३६/क्रीयुसे-३, दि. २८ डिसेंबर, १९९८. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक,अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४६/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिल,२०२२. 
क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक निधी वितरण/योजना-१४२४/२०२२-२३/ 
का-१०/२०७७, दि. १२ मे, २०२२. 


डॉट 


व्यय 


प्रस्तावना :- 

राज्यात १२ जानेवारी "राष्ट्रीय युवा दिन" व दि. १२ जानेवारी पासून एक सप्ताह "राष्ट्रीय युवा 
सप्ताह" साजरा करण्याकरीता संदर्भ क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने सर्व 
जिल्हयाच्या ठिकाणी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करुन राष्ट्रीय युवा दिन व राष्ट्रीय युवा सप्ताह साजरा 
करण्यात येतो. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय युवा दिन व राष्ट्रीय युवा सप्ताह साजरा करणेकरीता 
विद्यार्थीतर युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) युवक केंद्रे व 
इतर संस्थांना वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम) (२२०४ १४२४) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली रू. 
९०.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून रु. ३७.८० लक्ष ( अक्षरी रूपये सदतीस 
लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात १२ जानेवारी "राष्ट्रीय युवा दिन" व १२ जानेवारी पासून एक सप्ताह "राष्ट्रीय युवा सप्ताह" 
साजरा करण्याकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ९०.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. त्यापैकी रु. ३७.८० लक्ष (अक्षरी रूपये सदतीस लक्ष ऐंशी हजार फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास व 
सदर निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्र-ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०३, विद्यार्थीतर 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) युवक केंद्रे व इतर 
संस्थांना वित्तीय सहाय्य ( कार्यक्रम) (२२०४ १४२४) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
2. वित्त विभागाच्या दि.०४/०४/२०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्त (क्रीडा )यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-२०२२/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे -३ 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०२१६३८१९०४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


ly 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


b52de42797ba0b88d4615daa9566ad8fa49d506379502 
08576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, hi 
H A NJ E serialNumber=345A28 1 6550FE595955B3 1526C8E1A31863F6F9D 
C898D91E4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2023.02.02 16:42:09 +05'30 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

र. 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 

१४. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१६. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे (संचालनालयामार्फत) 
१७. निवडनस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


